आयसीएआर (ICAR)- भारतीय ऊस संशोधन संस्था, 
लखनऊ यांच्या अहमदनगर जिल्हयातील प्रवरानगर 
येथे जैविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळेची स्थापना, या 
प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत मंजूर 
करण्यात आलेला रु.१२८.८१ लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२२/ प्र.क्र. १११/ १७अ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय,विस्तार,मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक: ०१/०६/२०२२ 
वाचा:- 


(१ कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. कृउसं(प्र/गुनि-६/ तंत्र/ न.क्र. १४-०५९/२०१४/ ८१९८/ 2022, 
दि. ०३/०३/२०२२. 
(२) कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि १२२०/ प्र.क्र. २२३/ १४-अ, दि. १५/०२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (SLSC) २३ व्या बैठकीत 
ICAR- भारतीय ऊस संशोधन GA (ISR), लखनऊ यांना अहमदनगर जिल्हयातील प्रवरानगर येथे 
जैविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळा स्थापन करणेसाठी मंजूरी देण्यात आलेली आहे. ICAR- भारतीय ऊस 
संशोधन संस्था (ISR), लखनऊ यांनी सादर केलेल्या एकूण रु. ४५७.५३ लक्ष किंमतीच्या प्रकल्प 
किंमतीपैकी, केंद्र शासनाच्या प्रचलित मापदंडानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत रु. १२८.८१ लक्ष 
इतका निधी (बांधकामासाठी रु. ८० लक्ष व उपकरणांकरीता रु. ४८.८१ लक्ष) संदर्भीय क्र. २ अन्वये अनुदान 
स्वरुपात मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदरचा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची विनंती संदर्भीय 
क्र. १ अन्वये करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

ICAR- भारतीय ऊस संशोधन संस्था (ISR), लखनऊ यांना अहमदनगर जिल्हयातील प्रवरानगर 
येथे जैविक किड नियंत्रण प्रयोगशाळा स्थापन करणेसाठी, केंद्र शासनाच्या प्रचलित मापदंडानुसार राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजनेतंर्गत मंजूर करण्यात आलेला रु. १२८.८१ लक्ष (बांधकामासाठी रु. ८० लक्ष व 
उपकरणांकरीता रु. ४८.८१ लक्ष) इतका निधी पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२२/ प्र.क्र. १११/ १७ओ 


Control Laboratory for Mass 
Production of Bio- agents against 
Sugarcane Insect Pests and 
Diseases and Disemination of 
Technology for Enhanced Cane and 
Sugar Productivity in Maharashtra. 


अ.क्र योजनेचे नाव मंजूर निधी (६०:४०) 
केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा एकूण 
i . Establishment of Biological (919.22 ५१.५३ १२८.८१ 


कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडून करण्यात येईल. 


प्रस्तुत प्रकल्प राबविण्याकरीता निधी वितरणाची कार्यवाही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, 


उपरोक्त निधी खर्च करण्यास कृषि संचालक (नि. व गु. नि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, मंजूर निधीचे ।0/॥३- भारतीय ऊस 


संशोधन संस्था (ISR), लखनऊ या संस्थेस वितरण करण्याकरीता कृषि संचालक (नि. व गु. नि), पुणे यांना 


प्राधिकृत करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक 


प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला व राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


त्याचप्रमाणे वित्तीय वर्ष संपुष्टात आल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) न चुकता 


शासनाला सादर करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०२१६४९२०८००१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A -O 


CC NU 


Cc 
ae 
आ. el आळी, आळककल  आळेडल अकल 


ह 8 


Umesh Narayan Sse: 
Chandiwade 


(उमेश चांदिवडे 


ove 
ost 


q alCode=400032, st=Maharashtra, 
408¢7339C487fe2836238383bf91 bbd037b93b4bdfé6c 


fe, 

r=ccbe80fcc6b64503b4e8b 1269bd88d631f3f3c2bef6 
e1ca70cc9a4e3095401 1f, cn=Umesh Narayan Chandiwade 

Date: 2022.06.02 16:56:04 +05'30' 


) 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (कृषी )/ मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (कृषी ) यांचे स्वीय सहाय्यक (कृषि व पदुम विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
महालेखापाल महाराष्ट्र 9/2 (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर 
सह सचिव (नि. व गु. नि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कृषि संचालक (नि. व गु. नि.), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १६२२/ प्र.क्र. १११/ १७ओ 


७) अवर सचिव (रा.कृ.वि.यो.) (१४-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) उप संचालक (प्रयोगशाळा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 

११) वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२) नियोजन विभाग-१४३१, मंत्रालय, मुंबई 

१३) कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


